रायगड जिल्ह्यातील म्हसळा तालुक्‍यातील 
अस्तित्वातील रामा-९१ ची २.७०० कि.मी. 
लांबी दर्जावनत करुन, ग्रामा-११६ व ग्रामा- 
३५ ची २.७०० कि.मी. लांबी रामा-९१ चा भाग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.३३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २८ जून, २०२२ 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र./मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-१३/३८१५, दि.२८/१२/२०२१. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र./मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-१३/१३९४, दि.२२/०४/२०२२. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
रायगड जिल्ह्यातील म्हसळा तालुक्यातील रस्ते विकास योजनेमधील अलिबाग -रोहा - HE -वावे, 
राज्यमार्ग क्रमांक-९१ या रस्त्यातील कि.मी. ९०/९३० ते ९३/६३० एकूण २.७०० कि.मी. लांबी दर्जावनत 
करुन जिल्हा परिषद, रायगड यांचेकडे हस्तांतरीत करणे व ग्रामीण मार्ग क्र. ११६ ची १.०० कि.मी. व 
ग्रामीण मार्ग क्र. ३५ ची कि.मी. १.७०० aft एकूण २.७०० कि.मी. लांबी रा.मा. ९१ चा भाग म्हणून 
दर्जोन्नत करण्याबाबत विनंती केलेली आहे. 

सदर रस्त्यावरील अलिबाग-रोहा-कणघर-वावे-रामा.क्र. ९१ या रस्त्याची कि.मी.९०/३०० ते 
९३/६३० अशी २.७०० कि.मी. लांबी वनविभागाच्या जमिनीतून जात असून या लांबीमध्ये कोणतेही गाव येत 
नसल्याने रस्त्याची आखणी बदळून लेप गावमार्गे केल्यास लेप गाव व सभोवतालच्या इतर वाड्या या 
रस्त्याने जोडल्या जाऊन त्यांना या रस्त्याचा फायदा होणार असल्याने सदर अलिबाग -रोहा - कणघर - 
वावे, राज्यमार्ग क्रमांक-९१ या रस्त्यातील कि.मी. ९०/९३० ते ९३/६३० एकूण २.७०० कि.मी. लांबी 
दर्जावनत करुन जिल्हा परिषद, रायगड यांचेकडे हस्तांतरीत करणे व ग्रामीण मार्ग क्र. ११६ ची १.०० 
कि.मी. व ग्रामीण मार्ग क्र. ३५ ची कि.मी. १.७०० अशी एकूण २.७०० कि.मी. लांबी रा.मा. ९१ चा भाग म्हणून 
दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचा प्रस्ताव तसेच जिल्हा 
परिषद, रायगड, यांचा ठराव विचारात घेऊन रायगड जिल्ह्यातील म्हसळा तालुक्‍यातील रामा-९१ मध्ये 
खालील प्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.३३/नियोजन-२ 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ | अस्तित्वातील | दर्जावनतव आखणी बदल 
रस्त्याचा । साखळी क्रमांक | दर्जोन्नती केल्यानंतरचे 
क्रमांक व केल्यानंतर नाव व क्रमांक 
लांबी एकूण लांबी 
(कि.मी. 
| . __. | drt नाव :- अलिबाग-रोहा- | राज्यमार्ग (०/०० ते कोणताही | नवीन नाव :- अलिबाग- 
कणघर-वावे रस्ता. क्रमांक-९१ | १०७/५०० | बदल नाही.  रोहा- लेप-कणघर-वावे 


राज्यमार्ग H.89 ची एकूण लांबी - 
१०७.५०० कि.मी 

राज्यमार्ग क्र-९१ या रस्त्याची 
कि.मी. ९०/९३० ते ९३/६३० = 
२.७०० कि.मी. लांबी दर्जावनत करुन 
ग्रामीण मार्ग म्हणून जिल्हा परिषद, 


रस्ता. 
राज्यमार्ग क्रमांक-९१ 


नामाभिधान केल्यांनतर 
रामा-९१ च्या लांबीत 
कोणताही बदल होणार 


बांधकाम विभाग, रायगड यांचेकडे नाही. 
हस्तांतरीत करणे. 

रा.मा.क्र.९२१ ते लेप जोडमार्ग, 
ग्रामा-११६ मधील १.०० कि.मी. लांबी 
व नवशी वाघव लेप ते रा.मा.क्र.९९ 
मार्ग ग्रामा-३५ मधील शेवटची १.७० 
कि.मी. अशी एकूण २.७०० कि.मी. 
लांबी राज्यमार्ग क्र.९१ मध्ये दर्जोन्नत 
करणे. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०६२९१२१२३९१७१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN : 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) विभागीय आयुक्त, मुंबई. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,रायगड. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.३३/नियोजन-२ 


५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, रायगड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रायगड. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


